राज्यातील ग्रामीण व नागरी भागात 
पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ 
घ्यावयाच्या उपाययोजनांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः टंचाई २०१८/प्र.क्र. २०/पापु-१४ 
जी. टी. रुग्णालय संकुल, ७ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: १८ एप्रिळ, २०१९ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, पा. पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई ३०९९/प्र.क्र.१३/पापु-१४, 
दिनांक १ फेब्रुवारी, १९९९. 
२) शासन निर्णय, wg. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई २०९९/प्र.क्र.१४/पापु-१४, 
दिनांक २ फेब्रुवारी, १९९९. 
३) शासन निर्णय, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई १०९९/प्र.क्र.१२/पापु-१४, 
दिनांक ३ फेब्रुवारी, १९९९. 
४) शासन परिपत्रक, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई १००५ / प्र.क्र. ३०५ / UY -१४, 
दिनांक २४ जानेवारी, २००६. 
५) शासन निर्णय, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई २००८ / प्र.क्र.१४९ / पापु-१४, 
दिनांक २१ ऑगस्ट, २००९. 
६) शासन परिपत्रक, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई १०१३ / प्र.क्र.८४१ / पापु-१४, 
दिनांक ४ जानेवारी, २०१४. 
७) शासन निर्णय, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई २०१४/प्र.क्र.४८/पापु-१४, 
दिनांक ६ मे, २०१४. 
८) शासन परिपत्रक, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई २०१८ / प्र.क्र. २० / पापु-१४, 
दिनांक १४ फेब्रवारी, २०१८. 
९) शासन परिपत्रक, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई २०१९ / प्र.क्र. ०३ / पापु-१४, 
दिनांक ०८ मार्च, २०१९. 
परिपत्रक :- 
राज्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईच्या अनुषंगाने मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
अध्यक्षतेखाळी दिनांक १६ एप्रिल, २०१९ रोजी आढावा बैठक घेण्यात आली असून सदर बैठकी 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टंचाई २०१८/प्र.क्र.२०/पापु-१४ 


दरम्यान सध्या पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईच्या अनुषंगाने विविध क्षेत्रीय अधिका-यांसह आढावा घेण्यात 


आला. 


भविष्यातील पाणी टंचाई हाताळणा-च्या दृष्टीने आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्यासाठी 


खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत :- 


१) 


सध्या टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत असलेल्या टॅकरचे पाणी 
भरण्याचे ठिकाणी निश्चितपणे किती कालावधी पर्यंत पाणी उपलब्ध होऊ शकेल तसेच 
सध्या अस्तिवात असलेल्या टॅकर भरण्याच्या ठिकाणावरील पाणी संपल्यानंतर कोणत्या 
ठिकाणाहून पाणी भरता येऊ हकेल तसेच सदर पाणी पुरेसा प्रमाणात उपलब्ध आहे किंवा 
कसे, याबाबतची खात्री उप विभागीय अधिकारी ( महसूल) तसेच गट विकास अधिकारी 
यांनी करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार टंचाई कालावधीत पाणीसाठ्यांचे नियोजन करणे 
आव्यक राहील. 

टँकर/बैलगाडी द्वारे पाणी पुरवठा करणे :-यासंबधात ब-याच्या वृत्तपत्रामध्ये, खाजगी वृत्त 
वाहिन्यांवर टँकरद्वारे करण्यात येणारा पिण्याचे पाण्याचा पुरवठा अंतर्गत टँकरच्या मंजूर 
फे-यापेक्षा कमी फे-या संबंधित गावे /वाडया येथे टाकण्यात येतात अशा तक्रारी प्राप्त होत 
आहेत. तरी याबाबत सर्व संबंधित गट विकास अधिकारी यांनी “दररोज” प्रत्येक दिवसाची 
जी.पी.एस. अहवालाची प्रत काढून घेऊन प्रत्येक गावामध्ये झालेल्या फेऱ्या व आवश्‍यक 
तेवढया प्रमाणात पाणीपुरवठा झाला आहे किंवा नाही याची स्वत: खात्री करावी व प्रत्येक 
आठवाडयाला त्याबाबतचा अहवाल खालील प्रपत्रात जिल्हा निहाय अहवाल मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी प्रत्येक १५ दिवसांनी शासनास सादर करावा. 


जिल्हा अहवाल दिनांक : 
तालुकाचे | एकूण टकर | गावे /वाडया | मंजूर फे-या | प्रत्यक्षात । फे-या झालेली 
नाव. संख्या झालेल्या टक्केवारी 
फे-या (५/४९ १००) 
i. ती. २ ३ 8 5 द 


तक्रारीचे निवारण :- जिल्हास्तरावर टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी प्रत्येक 
जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात टंचाई नियंत्रण व समन्वयासाठी एक स्वतंत्र कक्ष निर्माण 
करण्यात आलेला आहे. या कक्षाने प्रत्येक आठवाडयाला त्यांच्या जिल्हयासंबंधी पिण्याच्या 
पाण्याच्या टंचाईच्या अनुषंगाने विविध माध्यमांमध्ये आलेल्या तक्रारी तसेच बातमीच्या 
अनुषंगाने आवश्‍यक तो खुलासा मुदतीत संबंधित माध्यमांकडे करण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टंचाई २०१८/प्र.क्र.२०/पापु-१४ 


४) जिल्हयांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई अनुषंगाने तात्पुरती पुरक पाणी पुरवठा योजना व 


नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती या उपाययोजनांतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर 


खालीलप्रमाणे माहिती सादर करण्यात यावी. 


तात्पुरती पुरक पाणी पुरवठा योजना / नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती अहवाल 


जिल्हा अहवाल दिनांक : 
तालुकाचे | मान्यता । समाविष्ट | संबंधित दिनांक दिनांक दिनांक 
नाव. | मिळालेल्या | असलेली | गावातील | ३०.०४.१९ १५.०५.१९ ३१.०५.१९ 
प्रस्तावांची गावे टँकरची | पर्यंत पूर्ण पर्यंत पूर्ण पर्यंत पूर्ण 
संख्या | /वाडयांची | संख्या होणा-या होणा-या होणा-या 
संख्या उपाययोजना | उपाययोजना | उपाययोजना 


५) जिल्हाधिकारी / उप विभागीय अधिकारी यांनी गावे / वाडया साठी टँकर मंजूरी दिलेल्या 
आदेशाची प्रत संबंधित ग्राम पंचायतीच्या तसेच तलाठी कार्यालयाच्या सूचना फलकावर 


लावणे आवश्यक आहे. 
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१ २९०४१८१०४२५५७२३२८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


रि. 8. 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 


Kumatgi 


सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 


Digitally signed by R. 8. Kumatgi 

DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=WSSD Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=96d578360190574be078f90 
f44cde8446df6e461003bf3672f1 8f9d 
bab1603da, cn=R. B. Kumatgi 

Date: 2019.04.18 10:54:39 +05'30' 


(राजेंद्र कुमटगी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२, 


प्रधान सचिव, वित्त विभाग/नियोजन विभाग व ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टंचाई २०१८/प्र.क्र.२०/पापु-१४ 


६. सचिव, महसूल व वनविभाग (मदत व पुर्नवसन), मंत्रालय, मुंबई-३२, 
७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई, 

८. विभागीय आयुक्‍त, (सर्व) 

९. जिल्हाधिकारी (सवी, 

१०.जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (सवी, 

११.कार्यकारी अभियंता (सर्व) ग्रामीण पाणी पुरवठा जिल्हा परिषद 
१२.निवड नस्ती (पापु-१४). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


